उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय 
महाविद्यालयातील प्राचार्य यांच्या बदलीबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २५८/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२२. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहे. सदर 
अधिनियमातील कलम ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकारी यांची 
बदलीने त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकारी यां सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे पद व कार्यालय अ 
क्र. नावव पदनाम कार्यालय 
ma २ ३ फि ळक चान षु 
| डॉ. वसंत हेळवी एलफिन्स्टन परिक्षा समन्वयक (उच्च शिक्षण) | प्रशासकीय 
रेडी. प्रावार्य महाविद्यालय, मुंबई राज्य GASH Waar परिक्षा कक्ष, | कारणास्तव 
महाराष्ट्र राज्य, ८ वा मजला, न्यु | (रिक्‍त पदी) 
एक्सेलसिअर इमारत, BH 
नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई-१. 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे डॉ. हेळवी, 
प्राचार्य एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई हे दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रूजू 
होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०९११२४३२७३०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2022.11.09 11:26:09 +05'30' 
प्रताप पां. लुबाळ 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. डॉ. वसंत SOTA रेड्डी, प्राचार्य, एलफिस्टन महाविद्यालय, मुंबई. 
२. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश्ञा परिक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, ८ वा मजला, न्यु एक्सेलसिअर इमारत, 
अ.के. नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 


शासन आदेडा क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २५८/मशि-१ 


३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई. 

५. प्राचार्य, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई 

६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ , मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवड नस्ती (म.शि. १). 

प्रत :- 

१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


